सहाय्यक सरकारी अभियोक्ता, गट "अ 
यांचा परिविक्षाधीन कालावधी संपुष्टात 
आणण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक :- डीपीपी-०११७/प्र.क्र.१८/पोल-१०, 
२ रा मजला, मंत्रालय, हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक :- ३१ जानेवारी, २०१८ 


वाचा :- १ शासन आदेशा, गृह विभाग, क्रमांक डीपीपी२०१२/प्र.क्र.१३५/पोल-१०, 

दिनांक ३०.०१.२०१३, दिनांक ३०.०३.२०१३ 

२) शासन आदेशा, गृह विभाग, क्रमांक डीपीपी-२०१३/प्र.क्र.६०/पोल-१०, 
दिनांक २८.०५.२०१३, २५.०६.२०१३, १५.०७.२०१३ 

३) संचालक, अभियोग संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांचे पत्र 
क्रमांक:-सअआस्था/८९/१११/२०१७, दिनांक १३.०१.२०१७ 

४ शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग, क्रमांक:- परिवी-२७१५/ 
प्र.क्र.३०२/आठ, दिनांक २९.०२.२०१६ 


प्रस्तावना :- 

संचालक, अभियोग संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांचा आस्थापनेवरील 
सहाय्यक सरकारी अभियोक्ता, गट "अ" या पदावर महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या 
शिफारशीनुसार खाली नमुद अधिकाऱ्यांची सन २०१३ च्या उपरोक्त संदर्भाधीन शासन 
आदेशान्वये नियुक्ती करण्यात आली होती. या सहाय्यक सरकारी अभियोक्त्यांचा 
परिविक्षाधीन कालावधी पूर्ण झाल्याने तो संपुष्टात आणण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन 
होती. 


शासन निर्णय :- 

संचालक, अभियोग संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांचा आस्थापनेवरील 
सहाय्यक सरकारी अभियोक्ता, गट "अ" या पदावर महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या 
शिफारशीनुसार खाली नमुद अधिकाऱ्यांची सन २०१३ च्या संदर्भाधीन शासन आदेशान्वये 
नियुक्‍ती करण्यात आली होती. संचालक, अभियोग संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
यांच्या संदर्भाधीन पत्र क्रमांक ३अन्वये सदर सहाय्यक सरकारी अभियोक्ता, गट "अ" यांचा 
परिविक्षाधीन कालावधी समाप्त करण्यासंबंधीचा प्रस्ताव सादर करण्यात आला होता. 


खालील नमूद सहाय्यक सरकारी अभियोक्ता, गट "अ" यांचा परिविक्षाधीन 
कालावधी समाधानकारक असल्याने त्यांच्या नावासमोर नमूद केलेल्या दिनांकापासून 
त्यांचा परिविक्षाधीन कालावधी समाप्त करण्यात येत आहे. :- 


झासन निर्णय क्रमांकः डीपीपी-०११७/प्र.क्र.१८/पोल-१० 


अ. नांव रुजू होण्याचा परिविक्षाधीन परिविक्षाधीन । 
क्र. दिनांक कालावधीत कालावधी 
उपभोगलेली समाप्तीचा 
अर्जित/वैद्यकीय रजा | दिनांक 
१. २ ३ ४ षु 
१ | श्रीमती करुणा गणेडाराव | ११.०२.२०१३ | अजित रजा - १५ २५.०२.२०१५ 
महाजन वैद्यकीय रजा - ०० 
२ श्री. Tarde fel राऊत ०६.०२.२०१३ | अजित रजा - ३० २९.०३.२०१५ 
वैद्यकीय रजा - २२ 
३ श्री. अंकुठा LAIR कदम १६.०१.२०१४ | अजितरजा- ६३ २२.०३.२०१६ 
वैद्यकीय रजा - ०४ 
४ श्री. सचिन देवनाथ गावडे १२.०२.२०१३ | अजित रजा - २० ०३.०३.२०१५ 
वैद्यकीय रजा - ०० 
५ | श्रीमती श्रृती पारश्वकुमार शाह । ०४.०६.२०१३ | अजित रजा - ०० ०३.०६.२०१५ 
वैद्यकीय रजा - ०० 
& श्री.पंकज वसंतराव महाले ११.०६.२०१३ | अजित रजा - ०९ २७.०६.२०१५ 
वैद्यकीय रजा - ०८ 
७  ।श्री. सुधीर निळकंठराव | २६.०७.२०१३ | अजितरजा- १० ०५.०८.२०१५ 
वानखेडे वैद्यकीय रजा - ०० 


सामान्य प्रशासन विभागाच्या शासन निर्णय दिनांक २९.०२.२०१६ मधील 


तरतूदीनुसार उपरोक्त नमूद परिवीक्षाधीन कालावधी हा कोणत्याही स्वरुपातील रजा 
(नेमित्तीक रजा वगळून) रजा उपभोगल्यास त्यांचा परिवीक्षाधीन कालावधी रजेच्या 


कालावधी एवढा वाढविण्यात येत आहे. 


संकेतस्थळावर 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या 


उपलब्ध 


करण्यात 


आला 


असून 


त्याचा 


संकेतांक 


२०१८०१३११२२७३४२४२९ असा आहे. हा seal डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन 


काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


प्रत, 
१. 


Dinesh 


Digitally signed by Dinesh Appaji Saste 


‘ent Of Maharashtra, 
t, postalCode=400032, 


d0d4b31e36ff1 d612a85453ca984b 
Dinesh 


25. 
AH 74e28fd6f99cdf66e3e499969e942, cn= 
00१ Saste = 


x 


Date: 2018.01.31 12:32:47 +05'30' 


(दिनेश आ. सस्ते) 


कार्यासन अधिकारी, गृह विभाग, 


महाराष्ट्र शासन 


संचालक, अभियोग संचालनालय, खेतान भवन, ५ वा मजला, सदनिका क्रमांक 


८, चर्चगेट, मुंबई ४०० ०२१. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः डीपीपी-०११७/प्र.क्र.१८/पोळल-१० 


महालेखापाल (लेखा व परीक्षा) - १/२, महाराष्ट्र, मुंबई/नागपूर. 

३. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता) - १/२, महाराष्ट्र, मुंबई/नागपूर. 

४. अधिदान लेखा अधिकारी, मुंबई. 

५. निवासीलेखा अधिकारी, मुंबई. 

६. उपरोक्त नमूद सर्व सहाय्यक सरकारी अभियोक्ता, गट "अ" यांना संचालक, 
अभियोग संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांचे मार्फत. 

७. निवड नस्ती/पोल-१०. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


